रिंगोची हुशारी 


लेखक: अँड्र्यू क्लेमेंट्स 


चित्रे व सजावट: एल्रेन बायर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


रिंगोची हुशारी 


लेखक: अँड्र्यू क्लेमेंट्स 


चित्रे व सजावट: एलेन बायर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


या मांजराला घर नव्हते. 


आणि त्याची शेपूटही 


फारच लहान होती. 


पॉल देखील शुश्रुषागृहात राहत असे. 
तो या मांजराला खायला देत असे. 


तो करोलला म्हणाला, 


“आपण या मांजराला 'मिट्झी* असं नाव देऊया.” 


एक दिवस मिटू्‌झी कुठेच दिसेना. मग पॉलला ती दिसली. 
तिला चार पिल्ले झाली होती. 


आणि वनात देखील नव्हती. 


कॅरोलला त्यातील लहानसे 


केशरी रंगाचे पिल्लू हवे होते. 


पण कॅरोल आणि तिचा नवरा रे 


यांच्याकडे अगोदरच तीन मांजरे होती. 
ते पाहून तिला एखादया 


लहानशा लाल भोपळ्याची आठवण यायची. 


ती म्हणाली, 


“आता आणखी एक नको.” 


कॅरोल म्हणाली, 


“आपण या केशरी पिल्लाला घरी नेऊया.” 


पण शुश्रुषागृहात 
एक मोठा कुत्रा राहत असे. 


त्या कुत्र्याला मांजरे मुळीच आवडत नव्हती. 


मिट्झी आणि तिच्या पिल्लांना 


आणि ते त्याला घरी घेऊन गेले. 
आता दुसरीकडे रहायला जाणे भाग होते. 


हे नवे पिल्लू हुशार होते. 
त्याला बाहेर जायचे असले की 


ते दारावर ठक-ठक, ठक-ठक असा 
आवाज करायचे. 


रिंगो 


तो आवाज एखाद्या ढोलक्या सारखा 
असायचा. 


कॅरोलने त्याला नाव दिले 'रिंगो. 


मोठा होत गेला. 


एकदा कॅरोल आणि रे 


दोघेही खूप आजारी पडले. 


त्यांना सारखी झोप येऊ लागली. 


एक दिवस रिंगो दारावर उड्या मारू लागला. 
ठक, ठक ठक! 


तो थांबेचना. 


अखेर कॅरोलने उठून त्याला दार उघडून दिले. 


रिंगो बाहेर गेला. 
“म्यांव! म्यांव!” 
रिंगो कॅरोलला बाहेर बोलावत होता. 


कॅरोल बाहेर गेल्यावर, 


रिंगो चालू लागला. 


रिंगो तिला घराभोवती 

घेऊन गेला. 

तिथल्या काही दगडांच्या आसपास 
त्याने खणायला सुरुवात केली. 


यापूर्वी त्याने असे कधीच केले नव्हते. 


तो मध्येच थांबला. 
“म्यांव! म्यांव!” 


रिंगोला केरोल त्याच्यामागे 
यायला हवी होती. 


थोड्या वेळाने रिंगोचे खणणे थांबल्रे. 


“म्यांव! म्यांव!” 


तो परत कॅरोलला बोलावत होता. 


कॅरोल दगडांपाशी गेली. 


मग रिंगो का खणत होता 


ते तिच्या लक्षात आल्रे. 


कॅरोलला गॅसचा वास येऊ लागला. 


*-> 
र 


हा गॅस खूपच धोक्याचा होता. 

त्याचा एकदम स्फोट होऊ शकला असता. 
कॅरोल घरात गेली. 

तिने लोकांना मदतीला बोलावले. 

काही लोक लगेच आले. 


* क र ब % क 
पू वी अ “0 मिह 
> क २ वटा > 


रिंगो ज्या ठिकाणी खणत होता, 


त्याच ठिकाणी त्यांनीही खणायला सुरुवात केली. 


गॅसचा एक नळ तुटला आहे असे त्यांना दिसले. 


एकजण म्हणाला, 


“हे तुमच्या लक्षात आले हे फार बरे झाले.” 


या गॅसमुळेच कॅरोल आणि रे 


आजारी पडले होते. 


स्फोट होऊन त्यांचे घर 
जळूनही गेले असते. 
रिंगोने त्यांना वाचवले होते. 


कॅरोल म्हणात्री, “हे मला नाही समजले. 


रिंगोने शोधून काढले!” 


केरोल आणि रे दोघांनीही 


लोकांना रिंगोच्या हुशारीची गोष्ट 
सांगितली. 


रिंगो आता हिरो झाला होता. 
तो टेलिव्हिजनवरही आला होता. 


एका श्रीमंत माणसाला रिंगोची गोष्ट समजली. 


त्यांनी केरोलला फोन केला. 


ते म्हणाले, “तुम्ही रिंगो मला विकत द्याल का? 
मी तुम्हाला हवे तेवढे पैसे देईन.” 


कॅरोलने त्यांना उत्तर दिले, 


“आम्ही रिंगो कधीच विकणार नाही 


तो आमच्या कुटुंबातील एक सदस्य 
आहे!” 


समाप्त 


